वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील कामांमध्ये 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.३९० /योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.७७/ 
योजना-१, दिनांक २९.०३.२०२३. 

२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२२/प्र.क्र.३९०/ 
योजना-१, दिनांक ३०.१०.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ येथील 


शासन निर्णय दिनांक २९.०३.२०२३ अन्वये अन्वये यवतमाळ जिल्ह्यातील २५ कामांना प्रशासकीय 


मान्यता व सदरहू कामांसाठी रु.२.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच 


संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय दिनांक ३०.१०.२०२३ अन्वये १७ कामांना प्रशासकीय मान्यता 


व सदरहू कामांसाठी रु.१.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक १ दिनांक २९.०३.२०२३ मधील रु.२.०० कोटी रक्कमेच्या 


२५ कामांपैकी अ.क्र.१० व ११ येथीळ रु.१०.०० लक्ष रक्कमेची २ कामे रद्द करुन त्यांऐवजी 


तितक्‍याच रक्कमेच्या नवीन २ कामांना तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक २ दिनांक 


३०.१०.२०२३ मधील रु.१.०० कोटी रक्कमेच्या १७ कामांपैकी अ.क्र.१, ६, १३ व १६ येथील 


रु.२०.०० लक्ष रक्कमेची ४ कामे रद्द करुन तितक्‍याच रक्कमेच्या खालील तक्त्यात नमूद 


केल्याप्रमाणे नवीन ४ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उपरोक्त नमूद 


केल्यानुसार रद्द करण्यात आलेल्या ६ कामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला एकूण रु.३०.०० लक्ष 


(अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) इतका निधी नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेल्या 


कामांसाठी वापरण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.३९०/योजना-१ 


शासन निर्णय दिनांक २९.०३.२०२३ मधील रद्द करण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे स्वरुप उपलब्ध करुन 
व लोकसंख्या दिलेला निधी 
(रु.लक्ष) 
7 मौजे उमरठा  श्री.अजीज GT पठाण यांच्या घरापासुन ते ३.०० 
कय वसाहत मुख्य रस्त्यापर्यंत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण 
यवतमाळ कीची 
(२७४) करणे 
२ मौजे उमरठा  श्री.देविदास अरसोड यांच्या घरापासुन ते| ७.०० 
वसाहत श्री.विजय गायकवाड यांच्या घरापर्यंत 
(२७४) पर्यंत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे 
एकूण १०.०० 
नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. तालुका | ग्रामपंचायतीचे कामाचे स्वरुप कामाची किंमत 
नाव व (रु.लक्ष) 
लोकसंख्या 
| मौजे उमरठा श्री.शेषराव पवार यांच्या घरापासुन ते ३.०० 
वसाहत श्री.पंजाब सावंत यांच्या घरापर्यंत पर्यंत 
— (२७४) रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे 
२ मौजे उमरठा । श्री.नामदेव राठोड यांच्या घरापासुन ते ७.०० 
वसाहत श्री.विष्णु राठोड यांच्या घरापर्यंत पर्यंत 
(२७४) रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे 
एकूण १०.०० 
शासन निर्णय दिनांक ३०.१०.२०२३ मधील रद्द करण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव कामाचे स्वरुप उपलब्ध करुन 
व लोकसंख्या दिलेला निधी 
(रु.लक्ष) 
| कामठवाडा तांडा वस्तीमध्ये श्री.जेठा जाधव ते ५.०० 
(४८०) शाळेपर्यंत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे 
Q अजुंना श्री.अशोक जाधव ते श्री.धनसिंग Wels] ५.०० 
यवतमाळ (२८०) यांच्या घरापर्यंत पर्यंत रस्त्याचे 
काँक्रीटीकरण करणे 
३ मंगरुळ तांडावस्तीमध्ये sheqel राठोड ते| ५.०० 
(323) श्री.हुसेन मोडले यांच्या घरापर्यंत पर्यंत 
रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.३९०/योजना-१ 


8 | यवतमाळा अर्जुना श्रीविनोद जाधव ते श्रीनिरज जाधव 4.00 
(२८०) यांच्या घरापर्यंत पर्यंत रस्त्याचे 
काँक्रीटीकरण करणे 
एकूण २०.०० 
नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असलेली कामे 
अ.क्र. तालुका | ग्रामपंचायतीचे कामाचे स्वरुप कामाची किमत 
नाव व (रु.लक्ष) 
लोकसंख्या 
१ कामठवाडा तांडा वस्तीमध्ये श्री.अरुण चव्हाण ते ५.०० 
(४८०) श्री.उकंडा राठोड यांच्या घरापर्यंत 
काँक्रीट रस्ता करणे 
२ अजुंना श्री.राजेश जाधव ते श्री.डंकर राठोड ५.०० 
च आया (२८०) यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे 
3 मंगरुळ तांडावस्तीमध्ये श्री.हनुहरी राठोड ते| ५.०० 
(323) श्री.हुसेन मोडले यांच्या घरापर्यंत पर्यंत 
काँक्रीट नाली बांधकाम करणे 
8 अजुंना श्री.अंबादास राठोड ते श्री.संजय Wels] ५.०० 
(२८०) यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट रस्ता करणे 
एकूण २०.०० 
3. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यवतमाळ यांनी वरील कामांना निधी 


वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयांतील अटी व ate पुर्तता होत असल्याची 
खातरजमा करावी. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२०१७१००४५१३४ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHESH VAMAN 
SARANG 


(म.वा.सारंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.३९०/योजना-१ 


. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, यवतमाळ. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), अमरावती. 


. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यवतमाळ. 
र्‌. 


गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, यवतमाळ, जि.यवतमाळ. 


१०.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यवतमाळ. 


११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
१२.लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१६.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवडनस्ती (योजना-१). 


